तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सागर 
धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे (३०५१ १८२६), 
सागरी धुप प्रतिबंधक बांधकामे (२७११ ०९३१) व 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास 
सहाय्यक अनुदान (३०५६ ०४६७) या तीन योजना 
बंद करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०७१५/प्र.क्र.२०८/बंदरे-२ 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: 30 जानेवारी, २०१६ 


वाचा - 
१) गृह विभागाचा शासन निर्णय क्र. एमआयएस ०२१५/ प्र.क्र. ६४/ बंदरे-२, 
दि. २१.०५.२०१५. 
२) गृह विभागाचा शासन निर्णय क्र. आयडब्ल्युटी ०२१५/ प्र.क्र. ३१/ बंदरे-१, 
दि. ३०.०६.२०१५. 
3) नियोजन विभागाचे शासन अ.श्रा. पत्र क्र.संकिर्ण २०१५/प्र.क्र. २६/का.१४११, 
दि.१४.०७.२०१५ व संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.३५/का.१४११, दि.१६.०१.२०१६ 


प्रस्तावना - 

“राज्यात एकसारख्या असलेल्या योजना एकत्रित करून त्या अन्य योजनांमध्ये समाविष्ट करून योजना 
कमी करणे” या KRA च्या अनुषंगाने निश्चित केलेले निकष विचारात घेऊन ज्या योजना बंद करणे शक्‍य आहे 
त्याचा आढावा घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार ज्या योजना बंद करणे आवश्‍यक आहे किंवा ज्या योजना इतर 
योजनांमध्ये समायोजित करणे शाक्य आहे त्या योजना बंद करणेबाबत किंवा समायोजित करणेबाबत शासन 
निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्‍त निकष विचारात घेऊन खालील तीन योजना बंद करण्यात येत आहेत. 
१ तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सागर धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे (३०५१ १८२६): 

तेराव्या वित्त आयोगाचा कालावधी संपलेला असून सागर धुप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे ही योजनाही 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस ०२१५/ प्र.क्र. ६४/ बंदरे-२, दि. २१.०५.२०१५ अन्वये सार्वजनिक बांधकाम 
विभागास हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. सबब, सदर योजना बंद करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०७१५/प्र.क्र.२०८/बंदरे-२ 


२) सागरी धुप प्रतिबंधक बांधकामे (२७११ ०९३१) 

बंदरांचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने करण्याचे धोरण शासनाने अंगिकारले असुन त्यानुसार 
जेट्टी व बहुउद्देशिय बंदरांचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत खाजगी क्षेत्राला देण्यात आलेले आहे. 
यानुषंगाने, लहान बंदरांच्या हद्दीत खाजगी क्षेत्रामार्फत निर्माण करण्यात येणारी ग्रीन फिल्ड बंदरे, कॅप्टीव्ह जेट्टी, 
बहुद्देशिय जेट्टी, जहाज बांधणी, जहाज दुरूस्ती इ. सुविधा तसेच लहान बंदराच्या हद्दीत चालणारी प्रवासी 
वाहतुक यांचे सनियंत्रण व नियमन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत केले जाते. मालवाहतुक व सार्वजनिक 
हितार्थ प्रवासी जलवाहतुक यावर लक्ष केंद्रीत करणे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास शक्‍य व्हावे याकरिता समुद्र धुप 
प्रतिबंधक बंधारे बांधकामे योजना दि. २१ मे, २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. सबब, उपरोक्त दोन्ही योजना बंद करण्यात येत आहेत. 


३) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास सहाय्यक अनुदान (३०५६ ०४६७) 

मुंबईच्या पुर्व व पश्चिम किना-यावरील जलवाहतुक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते व विकास महामंडळाकडुन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे शासन निर्णय क्र. आयडब्ल्युटी ०२१५/ 
प्र.क्र. ३१/बंदरे-१, दि. ३० जुन २०१५ अन्वये हस्तांतरीत केलेले आहेत. सबब, सदर योजनाही बंद करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०१३०१२५१५३७२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ Digitally signed by Sandip 
S a Nn d | p Shamrao Kamble 
DN: CN = Sandip Shamrao 
Kamble, C = IN, S = 
S h a mM rao Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2016.01.30 16:10:49 


Kamble +05'30 


(सं.शा.कांबळे) 
शासनाचे अवर सचिव, गृह विभाग. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
) मा. मंत्री ( सार्वजनिक बांधकाम ) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खासगी सचिव. 
¥) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०७१५/प्र.क्र.२०८/बंदरे-२ 


) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१० व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


